सन 2029-22 करीता इको टुरिझम (राज्य) (२४०६-२२९५ 
अंतर्गत चंद्रपूर जिल्हयातील चंद्रपूर बल्लारपूर मार्गावर 
विसापूर येथे बंगलोरच्या धर्तीवर बॉटनिकल गार्डन निर्माण 
करणे विकास कामांकरिता निर्गमित करण्यात आलेला 
दि.३०.०७.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२३/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १० नोव्हेंबर, २०२१ 
वाचा :- 
१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांकित दिनांक ३० जुले, २०२१ 
२. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२८/२४७/२०२१-२२, दिनांक २२.०९.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यानी संदर्भ क्र.२ 
नुसार सादर केलेला सुधारीत प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.१ दिनांक ३० जुले, २०२१ रोजीचा शासन निर्णय 
रद्द करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११०१५२४२०९६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Sree ळा प os यय 
(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


प्रत :- 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 

४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) चंद्रपूर 

५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. (निवडनस्ती) 


on SG & 


